पोलीस अधिका-यांच्या 
बदली/पदस्थापनेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन आदेश क्र.रापोसे-१७२४/प्र.क्र.१६/भाग-२/पोल-१अ. 
दुसरा मजला, मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई. पिन-४०००३२. 
दिनांक : १५ फेब्रुवारी २०२४. 


संदर्भ : १ शासन आदेशा, गृह विभाग, क्र.रापोसे-०१२३/प्र.क्र.१६८/पोल-१अ, 
दिनांक १३.१०.२०२३. 
२) शासन आदेशा, गृह विभाग, क्र.रापोसे-१७२४/प्र.क्र.१६/पोळल-१अ, 
दिनांक ०२.०२.२०२४ व ०५.०२.२०२४. 
शासन आदेशा. 


शासन आदेश, गृह विभाग, क्र.रापोसे-०१२३/प्र.क्र.१६८/पोळ-१अ, दिनांक 
93.90.2023, यामध्ये Bait: बदल करुन, पुढील तक्त्यातील स्तंभ (२) मध्ये नमूद पोलीस 
अधिका-यांची, स्तंभ (४) मध्ये निर्दिष्ट केल्याप्रमाणे, याद्वारे, सुधारित पदस्थापना करण्यात 
येत आहे:- 


अ.क्र. | पोलीस अधिका-याचे नाव | शासन आदेशा, गृह विभाग, Tela 
(श्री./श्रीम.) क्र.रापोसे-०१२३/प्र.क्र.१६८/ सुधारित पदस्थापना 
पोल-१अ, दि.१३.१०.२०२३, 
यामध्ये निर्दिष्ट पदोन्नतीने 
पदस्थापना 
(१) (२) (3) (8) 
| . | विद्याशंकर gam पोलीस उप अधीक्षक, पोलीस उप अधीक्षक, 
मिश्रा दहशतवाद विरोधी पथक, विशेष कृती दल, 
नागपूर. नक्षल विरोधी अभियान, 
नागपूर 
२. | शिवलाल शांकरराव भगत उपविभागीय पोलीस उपविभागीय पोलीस 
अधिकारी, अधिकारी, 
अंजनगांव उपविभाग, मूल, जि. चंद्रपूर 
अमरावती ग्रामीण 


२. शासन आदेश, गृह विभाग, क्र.रापोसे-१७२४/प्र.क्र.१६/पोल-१अ, दिनांक 
02.02.2028, यामध्ये अंशत: बदल करुन, पुढील तक्त्यातील स्तंभ (२) मध्ये नमूद “पोलीस 
उप अशधीक्षक”यहायक पोलीस Qed /निकासा” या संवर्गातील रा.पो.से. अधिका-याची, 
स्तंभ (४) मध्ये निदिष्ट केल्याप्रमाणे, याद्वारे, सुधारित पदस्थापना करण्यात येत आहे:- 


शासन SSS क्रमांकः रापोसे-१७२४/प्र.क्र.१६/भाग-२/पोल-१अ.. 


अ.क्र. | रा.पो.से. अधिका-याचे शासन आदेश, गृह विभाग, बदलीने 
नाव क्र.रापोसे-१७२४/प्र.क्र.१६/पोल-१अ, | सुधारित पदस्थापना 
(श्री./श्रीम,) दि.०२.०२.२०२४, यामध्ये निर्दिष्ट 
बदलीने पदस्थापना 

(१) (र) (३) (3) 
yi . | साहिल उमाकांत झरकर | उपविभागीय पोलीस अधिकारी, qo, | उपविभागीय पोलीस 
जि. चंद्रपूर अधिकारी, आमगांव, 

जि. गोंदिया 
३. शासन आदेश, गृह विभाग, क्र.रापोसे-१७२४/प्र.क्र.१६/पोल-१अ, दिनांक 


०५.०२.२०२४, यामध्ये अंशत: बदल करुन, पुढील तक्त्यातील स्तंभ (२) मध्ये नमूद “पोलीस 
उप अधीक्षक/यहायक पोलीस आउुक्त (निकास ” या संवर्गातील रा.पो.से. अधिका-यांची, 
स्तंभ (४) मध्ये निदिष्ट केल्याप्रमाणे, याद्वारे, सुधारित पदस्थापना करण्यात येत आहे:- 


अ.क्र. | रा.पो.से. अधिका-याचे | शासन आदेशा, गृह विभाग, बदलीने 
नाव क्र.रापोसे-१७२४/प्र.क्र.१६/ पोल- सुधारित पदस्थापना 
(श्री./श्रीम.) १अ, दि.०५.०२.२०२४, यामध्ये 
निर्दिष्ट बदलीने पदस्थापना 
(१) (२) (३) (3) 
ha . | Seite धुराजी नवले सहायक WSR आयुक्त, उपविभागीय पोलीस 
नाशिक शहर अधिकारी, सातारा शहर 
बि. ie य विजय पांडुरंग लगारे | उपविभागीय पोलीस अधिकारी, | सहायक पोलीस आयुक्त, 
नांदेड ग्रामीण उप विभाग मीरा-भाईंदर-वसई-विरार 
४. पुढील तक्त्यातील स्तंभ (२) मध्ये नमूद रा.पो.से. अधिका-याची, स्तंभ (३) मध्ये नमूद 


पदांवरुन, स्तंभ (४) मध्ये निर्दिष्ट पदांवर, UE, बदलीने पदस्थापना करण्यात येत आहे:- 


अ.क्र. | रा.पो.से. अधिका-याचे विद्यमान पदस्थापना cele पदस्थापना 
नाव 
(श्री./श्रीम,) 
(१) (२) (3) (४) 
a . | Shao जॉनबेन पोलीस उप अधीक्षक उपविभागीय पोलीस अधिकारी, 
मुख्यालय, सांगली नांदेड ग्रामीण उप विभाग 


ष्‌. 


त्या अनुसार, WAR महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, यांनी मा.महाराष्ट्र प्रशासकीय 


न्यायाधिकरण/न्यायालय यांचे आदेश, निवडणुकीची आदर्श आचारसंहिता, भारत निवडणूक 
आयोगाचे परिपत्रक, दिनांक २१.१२.२०२३, यामधील सूचना, कायदा व सुव्यवस्था, इत्यादी 


लक्षात घेऊन पुढील उचित कार्यवाही करावी. 


&. 


हा शासन आदेशा, महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम याच्या कलम 224(2) यामधील 


परंतुकानुसार, सर्वोच्च सक्षम प्राधिकारी यांच्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन आदेशा क्रमांकः रापोसे-१७२४/प्र.क्र.१६/भाग-२/पोल-१अ.. 


७. हा झासन आदेश, मुख्य निवडणूक अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य, यांच्याशी 
विचारविनिमय करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


८. हा शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०२१५२१३४२५९१२९ असा आहे. हा 
शासन seal डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SWAPNIL GOPAL BORSE 

WA p N | | DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=HOME 
DEPARTMENT, 
2.5.4.20=c6a6e7cad855fc787a96e36f1 1 fbc87a9f66cfd9bad01 1844 
93f2735ad885627, postalCode=400032, ‘Mahi hi 


ara! 
serialNum| ber=8538CD1E408948F7D025537D5F6589BD8958D1B9 
5322E66D2CCSEDF89ADO0D79E, ‘SWAPNIL GOPAL BORSE 
D 


2024.02.15 21:43:46 +05'30' 


(स्वप्निल गोपाल बोरसे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 
१) मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२) मा. उप मुख्यमंत्री (गृह) यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 


प्रत- मुख्य निवडणूक अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 


प्रत- 

सर्व पोलीस आयुक्‍त. 

सर्व परिक्षेत्रीय विहोष पोलीस महानिरीक्षक/पोलीस उप महानिरीक्षक. 
विशेष पोलीस महानिरीक्षक, नक्षल विरोधी अभियान, नागपूर. 

सर्व जिल्हा पोलीस अधीक्षक. 


) प्रधान महालेखापाल (लेखा व हकदारी/ लेखा परीक्षा)-१/२, महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर. 
) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
४) संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी 
) संबंधित रा.पो.से. पोलीस अधिकारी (geste ग्हासंचाळलक]; यहाराष्ट्र राज्या यांच्यायार्फत/ 
) निवड नस्ती, पोल-१अ. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


